सामाजिक न्याय विभागांतर्गत विविध कायदा/ 
अधिनियमाद्वारे स्थापित केलेले आयोग/समित्यांवर 
नियुक्‍त केलेल्या अशासकीय अध्यक्ष/ सदस्य यांच्या 
नियुक्त्या रद्द करणे 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण -२०२०प्र क्र-०८/समन्वय 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १० जुलै, २०२०. 


वाचा :- १) सा.न्या. व वि. स.वि., शा. नि.क्र., सी.बी.सी.११/२००८/प्र.क्र.६४/मावक,दि.११.०१.२००८ 
२) सा.न्या. व वि. स.वि., शा. नि.क्र., यु.टी.ए.२०१४/प्र.क्र.५७४/सामासू, दि.०८.०१.२०१५ 


3) सा.न्या. व वि. स.वि., शा. नि.क्र., ज्ये.ष्ठ.ना.२०१४/प्र.क्र.२७५/सामासू, दि.२६.०५.२०१६ 
४) सा.न्या. व वि. स.वि., शा. नि.क्र., सी.बी.सी.१०/२०१६/प्र.क्र.९३/मावक,दि.०१.०८.२०१६ 
५) सा.न्या. व वि. स.विभागाची अधिसूचना, दि.१०.०१.२०१७ व दि.२८.०८.२०१९ 


६) सा.न्या. व वि. स.वि., शा. नि.क्र., सी.बी.सी.१०/२०१७/प्र.क्र./मावक,दि.२१.०६.२०१७ 
७) सा.न्या. व वि. स.वि., शा. नि.क्र., डी.डी.पी.२०१८/प्र.क्र.१०७/सामासू, दि.१९.०६.२०१८ 


८) सा.न्या. व वि. स.वि., शा. नि.क्र., सी.बी.सी.१०/२०१७/प्र.क्र.३४/मावक, दि.०३.११.२०१८ 
९) सा.न्या. व वि. स.वि., शा. नि.क्र., सा.न्या.वि. २०१८/प्र.क्र.३३४/बांधकामे, दि.०३.११.२०१८ 


१०) सा.न्या. व वि. स.वि., शा. नि.क्र., सी.बी.सी.१०/२०१९/प्र.क्र.१६/मावक,दि.०८.०३.२०१९ 


प्रस्तावना:- 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत विविध शासकीय/ अशासकीय आयोग/ 
समित्यांवर संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये नियुक्‍त केलेल्या सर्व पदसिध्द शासकीय नियुक्त्या अबाधित 
ठेऊन अशासकीय अध्यक्ष/ सदस्य यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत खालील नमूद विविध आयोग/समित्यांवर 
संदर्भीय शासन निर्णयान्वये नियुक्‍त केलेल्या सर्व पदसिध्द शासकीय नियुक्त्या अबाधित ठेऊन 
अशासकीय अध्यक्ष/ सदस्य यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात येत आहेत. 


आयोगाचे/ शासकीय/अशासकीय अध्यक्षाचे/सदस्याचे नाव पदनाम 
| समितीचे नाव 
दिं संत रोहीदास चर्मकार | at. वाय सी. पवार (अध्यक्ष) (अञासकीय) 
कल्याण आयोग 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२०प्र क्र-०८/समन्वय 


२  । क्रांतीगुरू लहूजी साळवे | श्री.अशोक लोखंडे, शिवाजीनगर,पुणे (अध्यक्ष) (अञासकीय) 
स्मारक समिती 
श्री. अमित गोरखे, पुणे (सदस्य) (अशासकीय) 
श्री.रामदास साळवे, वाकडेवाडी, पुणे (सदस्य) (अशासकीय) 
श्री.सुनिल कांबळे, कोंडवा, पुणे (सदस्य) (अशासकीय) 
श्री.मुकुंद माने, वडगाव शेवडी, पुणे (सदस्य) (अशासकीय) 
श्री.सागर सातपुते, कर्वे रोड, पुणे (सदस्य) (अशासकीय) 
३ लोकशाहीर अण्णाभाऊ | मा.श्री.मधुकरराव आनंदराव कांबळे (राज्यमंत्री दर्जा) (उपाध्यक्ष) (अशासकीय) 
साठे यांचे आंतरराष्ट्रीय | मा.श्री.दिलीप कांबळे, माजी राज्यमंत्री (सदस्य) (अशासकीय) 
स्मारक उभारण्या 
संदर्भात गठीत समिती ।मा.श्री.श्रीकांत देशपांडे, वि.प.स. (सदस्य) (अशासकीय) 
मा.श्री.सुधाकर भाळेराव, माजी वि.स.स. (सदस्य) (अशासकीय) 
मा.श्री. राम कदम,वि.स.स. (सदस्य) (अशासकीय) 
मा.श्री.अमित गोरखे, अध्यक्ष, लोकशाहीर अण्णा (सदस्य) (अशासकीय) 
भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ 
श्री.शंकर शिवाजी कांबळे (सदस्य) (अशासकीय) 
मा.श्री.विशाल कैलास तुपसुंदर (सदस्य) (अशासकीय) 
०४ | महाराष्ट्र राज्य सफ़ाई  श्री.रामू सुवालाल पवार, मु.पो.दिग्रस, जि.यवतमाळ | (अध्यक्ष) (अशासकीय) 
कर्मचारी आयोग 
श्री.मुकेश सोनू सारवान, ता.जि.नाशिक (उपाध्यक्ष) (अशासकीय) 
०५ महाराष्ट्र राज्य मा.गौतम चाबूकस्वार, पिपरी, पुणे, माजी वि.स.स. | (सदस्य) (अशासकीय) 
व्यसनमुक्ती धोरणाच्या 
अनुषंगाने मा.मुख्यमंत्री । श्रीमती मेधा कुलकर्णी, पुणे, माजी वि.स.स. (सदस्य) (अशासकीय) 
यांच्या अध्यक्षतेखाली 
राज्यस्तरीय प्रा.जोगेंद्र कवाडे, नागपूर, माजी वि.प.स. (सदस्य) (अशासकीय) 
दारुबंदी/व्यसनमुक्‍्ती 
नियामक मंडळ. श्रीमती निलम गो-हे, वि.प.स. (सदस्य) (अशासकीय) 
श्रीमती Faas पुणतांबेकर (सदस्य) (अशासकीय) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२०प्र क्र-०८/समन्वय 


श्री. अविनाश पाटील (सदस्य) (अशासकीय) 
श्रीमती श्रीबाला विश्वास देडापांडे (सदस्य) ( अशासकीय) 
श्री. अमोल मडामे (सदस्य) ( अशासकीय) 
श्रीमती वर्षा विद्याविलास (सदस्य) (अशासकीय) 
श्री. सत्यपाल विश्वनाथ चिंचोळकर (सदस्य) (अशासकीय) 
श्रीमती पारूमिता गोस्वामी, चंद्रपूर (सदस्य) ( अशासकीय) 
श्री. चंद्रकांत हिवराळे, औरंगाबाद (सदस्य) ( अशासकीय) 
डॉ. श्रीमती रेखा बहनवाल, उल्हासनगर (सदस्य) ( अशासकीय) 
०६ राज्यस्तरीय श्री.सुधीर मुनगंटीवार, माजी मंत्री वित्त, (सदस्य) 
उच्चाधिकार दक्षता व । श्री. विष्णू सवरा, माजी मंत्री आदिवासी विकास (सदस्य) 
नियंत्रण समिती श्री.राजकुमार बडोले, माजी मंत्री सामाजिक न्याय | (सदस्य) 
श्री. विनोद तावडे, माजी मंत्री शाळेय शिक्षण (सदस्य) 
श्रीमती पकंजा मुंडे, माजी मंत्री ग्रामविकास (सदस्य) 
श्री. सुभाष देसाई, मंत्री, उद्योग (सदस्य) 
श्री. दिलीप कांबळे, माजी राज्यमंत्री, सा.न्याय (सदस्य) 
श्री. राजे अंबरिषराव अत्राम, माजी राज्यमंत्री, (सदस्य) 
आदिवासी विकास (सदस्य) 
डॉ. सुनील गायकवाड, माजी खासदार (सदस्य) 
श्री.रामदास आठवले, खासदार (सदस्य) 
श्री. अशोक नेते, खासदार (सदस्य) 
श्री. हरिष पिंपळे, माजी वि.स.स. (सदस्य) 
श्री.नाना शामकुळे, वि.स.स. (सदस्य) 
डॉ. सुजीत मिणचेकर, वि.स.स. (सदस्य) 
श्रीमती संगिता ठोंबरे, माजी वि.स.स. (सदस्य) 
डॉ. मिलींद माने, माजी वि.स.स (सदस्य) 
og | महाराष्ट्र राज्याचे । ज्येष्ठ नागरिकांचे संस्थांचे प्रतिनिधी-श्री. (सदस्य) (अशासकीय) 
सर्वसमावेशक ज्येष्ठ । एन.व्ही.कोडोलीकर, अध्यक्ष, फेसकॉम स्वयंसेवी 
नागरिक धोरण-२०१३ | संस्थांचे प्रतिनिधी 
मधील तरतूदीनुसार 
मुख्य सचिव यांच्या | श्री. प्रकाश बोरगावकर, हेल्पेज इंडिया (सदस्य) (अशासकीय) 
अध्यक्षतेखाली ज्येष्ठ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२०प्र क्र-०८/समन्वय 


नागरिक कार्यकारी = | स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनीधी-सोनाली सिन्हा, (सदस्य) (अशासकीय) 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डिग्निटी फाउंडेशन 
वृध्द चिकीत्सक प्रतिनिधी (सदस्य) (अशासकीय) 
०७ | महाराष्ट्र राज्य श्री. विजयकुमार कांबळे (अध्यक्ष) (अञासकीय) 
अनुसूचित जाती जमाती 
कल्याण आयोग न्या. श्री. सी. एल. थूल (विधी) (सदस्य) ( अशासकीय) 
श्री. मधुकर गायकवाड (सेवा) (सदस्य) ( अशासकीय) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्या संकेतांक २०२००७१३१३३५२३३४२२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DINGLE DINESH RAMCHANDRA 


2.5.4.20=8612f201 1 cf8cde3b074d561cd711¢17c6c3fd83 
6467a8648a8d21dc84bc01b ICode=400032, 
street=151 ANNEX,1ST FLOOR,MANTRALAYA,MUMBAI, 
serial INumber=fc344849650ce07c3f9adc7e2cd4976b285 


RAMC HA N D RA 2065e2acd65f7cee1828c10091458, SOCIAL JUSTICE 
AND SPECIAL JUSTICE DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=DINGLE DINESH RAMCHANDRA 
Date: 2020.07.13 14:03:49 +05'30' 


(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 
मा. राज्यपाल यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय ,मुंबई 
४ मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधान भवन, मुंबई. 
५. मा. राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय ,मुंबई 
६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय , मुंबई. 
9 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय ,मुंबई 
८. आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 
१०. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११. सर्व संबंधी अशासकिय सदस्य ( आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे/ आयुक्‍त दिव्यांग कल्याण 


पुणे यांचे मार्फ़त) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


